वाचा - 


अस्थाई पदे पुढे चाळू ठेवण्यास मुदतवाढ 
देणेबाबत-जिल्हा व सत्र न्यायालय, अमरावती 
दि. ०१.०९.२०२४ ते २८.०२.२०२५ या 
कालावधीसाठी ... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी- २०२४/प्र.क्र.५६/का.१२ 
पाचवा मजला, मुख्य इमारत, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २६ सप्टेंबर, २०२४. 


१) विधि व न्याय विभाग,शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी-१००२/१२८९(१६२) नऊ/चार 
दिनांक ०८.०९.२००३ 

२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि- २०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक ०६.०९.२०२४. 

३) विधिव न्याय विभाग,शासन निर्णय क्रमांकःअस्थायी- २०२४/प्र.क्र.५६/का.१२, 
दिनांक १३.०३.२०२४. 

४) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, जिल्हा व सत्र न्यायालय, अमरावती यांचे 
जा.क्र.बी-४ (6७0/५४४६/२०२४, दि. ०९.०८.२०२४. 


शासन निर्णय- 


संदर्भाधीन दिनांक १३.०३.२०२४रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा व सत्र न्यायालय, 


अमरावती, यांच्या आस्थापनेवरील १७७ अस्थायी पदांना दिनांक ३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आली आहे. संबंधित न्यायालयांचे कामकाज सुरळीत सुरु राहण्यासाठी खाली दर्शविलेल्या 
तक्त्यात नमूद केल्यानुसार १७७ अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०९.२०२४ ते २८.०२.२०२५ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम दिनांक ३१.०८.२०२४ पर्यंत दिनांक ०१.०९.२०२४ ते 
मुदतवाढ दिलेली पदे २८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ 
द्यावयाची पदे 

4 २ 3 8 

q अधिक्षक २ २ 

2 | सहायक अधिक्षक ८ ८ 

३ | लघुलेखकठ.्रे. २ २ 

४ | लघुलेखकनिः््रे. १२ १२ 

षु वरिष्ठ लिपिक २० २० 

& कनिष्ठ लिपिक 43 43 

9 लघुटंकलेखक १ १ 

८. टंकलेखक १ १ 


९ मुख्य बेलिफ १ १ 


१० ० बेलिफ १७ १७ 
aa | q हवालदार 1१ | 1१ | 
१२ वाहन चालक 1१ | 1१ | 
१३ सफाईगार १ | ० 1१ | ० 
१४ । कंत्राटी सफाईगार २ २ 
१५ पहारेकरी ६ & 
१६ । कंत्राटी पहारेकरी २ २ 
१७ | पुस्तक बांधणीकार PF | 1१ | 
१८ शिपाई १९ १९ 
एकूण WH १७ | 
२. यासाठी येणारा खर्च "२०१४-न्यायदान" या मुख्य लेखाज्रीर्षाखाळी १०५ (दोन) जिल्हा व सत्र 


न्यायाधिठा, “१०५ (तीन) दिवाणी न्यायाधिठा” व “१०८ फौजदारी न्यायालये” यापैकी योग्य त्या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व त्या लेखाशीर्षाखाळीलळ सन २०२४-२०२५ या वित्तीय 
वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र. 
३०/२०१३/विनियम,भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५ नुसार वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ 
भाग पहिला, उपविभाग-तीन मधील अ.क्र. ४ चा परिच्छेद क्र. २७ (२(क) अन्वये तसेच वित्त विभागाच्या 
शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ०६.०९.२०२४ अन्वये प्रशासकीय 
विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


: सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या छफफाणाचीवा5011.४०९] या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२६१४४८२०४०१२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


tally signed by SUNIL SHESHRAO AKHARE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND 
JUDICIARY DEPARTMENT, 


4,20=c55b6c504707142ddacf2e4222bbasfd769f8fabe09cfi 
b3a389b22d9d2e954 


Pe 

A K H A R E ialNumber=864BAFED 1 15354AB0BA492247243045885DE88 
6F58FCESE92AF39B897208763E, cn=SUNIL SHESHRAO AKHARE 
Di 


2024.09.26 14:49:59 +05'30' 


(सुनिल आखरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 

प्रत: 

महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई 

प्रबंधक (निरीक्षणे-१) , मा. उच्च न्यायालय, मुंबई. 

. प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपूर, औरंगाबाद . 

४. महालेखापाल (AST व अनुज्ञेयता)- एक, महाराष्ट्र मुंबई . 
५. महालेखापाल -(लेखापरीक्षा )-एक, महाराष्ट्र मुंबई. 
६. महालेखापाल -(लेखा व अनुज्ञेयता)- दोन, महाराष्ट्र नागपूर . 


७. महालेखापाल -(लेखापरीक्षा )- दोन, महाराष्ट्र नागपूर. 
सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, नागपूर, औरंगाबाद. 
. वित्त विभाग/आ.पु.क., व्यय-५,(अर्थसंकल्प-११) मंत्रालय, मुंबई. 
१०. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, अमरावती. 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती. 
१२. उप कोषागार अधिकारी, अमरावती. 
१३. विधि व न्याय विभाग, कार्यासन २३ व २४. 
१४. निवड नस्ती. 


